उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
उस्मानाबाद या कार्यालयीन इमारतीचा 
पहिला मजला व इतर अनुषंगिक कामे 
करण्याबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय व 
वित्तीय मंजूरी देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२३४/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : १३ नोव्हेंबर २०१७ 


वाचा : 
परिवहन आयुक्‍त यांचे क्र.पकाबां (२५/०५१७/न.क्र.०९/का-१० (१/जा.क्र.७२२९, 
दि.०८.०५.२०१७ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उस्मानाबाद कार्यालयाकरिता मंजुर नकाशाप्रमाणे 
तळमजला अधिक पहिला मजला अशी इमारत बांधकाम मंजुरी आहे. इमारतीचे तळमजल्याचे बांधकाम 
झालेले आहे. उस्मानाबाद कार्यालयास असलेली जागा अपुरी पडत असल्याने पहिल्या मजल्याचे 
बांधकाम व इतर अनुषंगिक कामे करण्याची तसेच त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उस्मानाबाद येथील इमारतीचा पहिला मजला तसेच इतर 
अनुषंगिक कामांकरिता सा.बां.विभागाने परिगणित केल्यानुसार पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars of Items Norms (Unit Rate Cost Rs. 
No. Rs .per 
Sqmt./Meter/Lumpsum 
etc.) 
A Essential Items 
1 Building proper 
Scope 
(a)Area (Sqmt.) 924.72 23000 Per Sqmt. 
(b) Number of Floors GF 
(c)Foundation in B.C./Weak Soil 
(d) Cost of Construction 2,12,68,560 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२३४/परि-४ 


Sr. Particulars of Items Norms (Unit Rate Cost Rs. 
No. Rs .per 
Sqmt./Meter/Lumpsum 
etc.) 
2 Electrification Internal 5% of 1 (व) 10,63,428 
External 6% of 1 (d) 12,76,114 
Total 23,39,542 
3 Water Supply and Sanitation 5% of 1 (त) 10,63,428 
a Miscellaneous items 
Furniture 924.72 3000 Per Sqmt. 27,74,160 
Fire Fighting Arrangements Lump Sum 1,00,000 
Total 28,74,160 
Sub Total (T) =(1)+(2)+(3)+(4) 2,75,45,690 
Contengencies 4 % of 1 (d) 8,50,742 
GST 18% of 1 (T) 49,58,224 
Sub Total (A) 3,33,54,656 
Say Rs. Lakhs 333.55 Lakhs 
2. सदर मान्यता खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा,मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदाकडून मंजूरी घ्यावी. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन Poe क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्रक्र.१७७/ता.क्र.१,दि.१० जानेवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात 


यावा 


इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

उ) सदर अंदाजपत्रक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
यांच्याकडून साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 
३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.” एच-८, मुख्य लेखाशीर्ष-४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च (०१) कार्यालयीन इमारती (०८) परिवहन (योजनांतर्गत) (०८) (०१) मोठी बांधकामे (४०५९ 
०८२३) ५३ मोठी बांधकामे “ या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२३४/परि-४ 


8. सदर आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.७४३/इमा-२, 
दि.०३.१०.२०१७ नुसार तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-५, 
अ.क्र.३, व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल २०१७ मधील परिच्छेद क्र.७ नुसार असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१११३११३६२४२७२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 

Ka d a mM D attat ray DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df749270342 
8e9ad65c6cd79299927331e6f, cn=Kadam Dattatray 


Hanmant tire 


Date: 2017.11.13 11:39:27 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 

. परिवहन उप आयुक्‍त (प्रशासन/संगणक/ लेखा),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी,उस्मानाबाद 
११.उप सचिव (इमा) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 
१२.अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग. 
१३.निवड नस्ती, परि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


